THAT धोरण, 099-2099 अंतर्गत 
Ta घटकांना व्याज सवलत अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्णर०२२/प्र.क्र.१२४(भाग २)/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०२४ 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.१/टेक्स-२, 
दि. १ मार्च, २०१२ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
३) आयुक्‍त (FATE), वस्रोद्योग आयुक्‍तालय, नागपूर यांची पत्रे. 
४) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७ एप्रिल, २०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि.१० मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व Tara विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स- 
५, दि.०४ डिसेंबर, २०१९ 
6) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 
दि.१९ मार्च, २०२० 
८) वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.३२/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०२४ 
९) वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५/०७/२०२४ 


प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भ क्र.१ येथील दि.०१ मार्च, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत केंद्र पुरस्कृत TUFS शी निगडीत दिर्घ मुदती कर्जावरील व्याज 
सवलत योजना जाहिर करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत मंजूरीप्राप्त प्रस्तावांना सन २०२४- 
२५ मधिल उपलब्ध तरतूदीतून या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील विवरणपत्रानुसार 
अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
वस्त्रोद्योग धोरण, 2099-2099 अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज सवलत अनुदान या 
योजनेखाली विविध बैठकांमध्ये मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना सन २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध तरतूदीपैकी 
वित्त विभागाने खर्चासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदीमधून या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्टा मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू.१०,५४,७५,०००/- (अक्षरी दहा कोटी चौपन्न लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१२४(भाग २)/टेक्स-५ 


पंच्याहत्तर हजार रूपये मात्र) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

२. सदरहू वस्रोद्योग घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्कम योजनेच्या 
दिशानिर्देशानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर 
R.T.GS. द्वारे वितरीत करण्यात यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची 
रक्‍कम संबंधित बँकेने या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग 
घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर 


ऑनलाईन सादर करावे. 

३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत 
करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
तसेच श्री.श्री.बा.पवार, उप सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व gale विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई,उपसचिव (Spinning Mills) (/०००९) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना 
वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र 
ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६४) केंद्र 
पुरस्कृत (TUF) योजनेशी संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी 
अर्थसहाय्य योजना(कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य(२८५१ ५९८१)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या 
वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५/०७/२०२४ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी 
पुर्तता होत आहे. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्णर०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि.१०/०५/२०१६च्या परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी 
लागु असलेल्या मुद्द्यांची पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.१ ते ९ 
संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे - 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार 
प्राप्त झाले असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता 


होत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१२४(भाग २)/टेक्स-५ 


2) 


AN 
~ 


< 


o~ 
ae 
mn 


& 


= 


> 


Gs 
यांच्या 


मंजूर निधी:- "मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र 
ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६४) 
केंद्र पुरस्कृत (TUF) योजनेशी संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील 
व्याजासाठी अर्थसहाय्य योजना(कार्यक्रमी ३३, अर्थसहाय्य (२८५१५९८१ "या 
SSRIS सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी रू.६०००.०० ळाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित आहे. सदर निधीपैकी या शासन निर्णयाअन्वये रू.१०,५४,७५,०००/- (अक्षरी 
दहा कोटी चौपन्न लाख पंच्याहत्तर हजार रूपये मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यात येत 
आहे. 
मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- 
होय. 
ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ 
वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच 
लेखाशिर्षाखाली प्रलंबित नाही. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 
वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे:-लागू नाही. 
बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 
अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत 
करण्यापुर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 
खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :-लागू नाही. 
सदर IN निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकीत TAIT प्रकल्पांच्या दाव्यांना 


मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२४/प्र.क्र.३२/अर्थ-३, 


दि.०१/०४/२०२४ व वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि.२५/०७/२०२४ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौसं.क्र.५४६/२०२४/व्यय-२ 
दि०४.०९.२०२४ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१२४(भाग २)/टेक्स-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००३१३३६५५०२०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


२२॥॥॥०७ | दानत भै 
GANPATRAO PAWAR > sees 


(प्रमोद Tar) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (वस्रोद्योग) याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 
आयुक्त (TAM), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्राळय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
९. 


वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 


१०.अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११.कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२.परिशिष्ट अ मधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 

१३.निवड नस्ती (टेक्स-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१२४(भाग २)/टेक्स-५ 


शासन निर्णय दि.:- ०३ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


(Rupees in Lakh) 
Sr. | UID No. Unit Name No. of Subsidy Bank Name 
No. Claims | Amt. 
1. D/2014/10039 Raymond Luxury cottons ie | 136.87 ICICI Bank 
a D/2014/10039 Raymond Luxury cottons Zz 15.07 ICICI Bank 
3. D/2016/10163 Raymond Luxury cottons विकी 143.9 ICICI Bank 
4, D/2016/10163 Raymond Luxury cottons 2 16.32 ICICI Bank 
Total 312.16 
5. 2014/0/02190 Raymond Luxury cottons 13 181.5 SBI Bank 
Total 181.5 
6. D/2016/10860 Raymond Luxury cottons 15 561.09 IDBI Bank 
Total 561.09 
Grand Total 1054.75 
Bank Details 
Bank Name ICICI Bank 


ICICI Bank A/e TUFS-GOM 055505004337 


IFSC Code ICIC0000555 Po 


Bank Name State Bank of India 


Subsidy Inward Remit- 


IFSC Code SBINO0011688 11 


Bank Name IDBI 
Account Name as : कचा गवत तट Account number 126103000000082 
Upgradation Funds Scheme 


IFSC Code IBKL0000126 Po 


पृष्ठ ५ Tat ५ 


